RNI No. MAHBIL / 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ५, अंक ७३]] 


गुरुवार , जून ६, २०१९ / ज्येष्ठ १६, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १७७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ), नियम व आदेश . 


वित्त विभाग 
हुतात्मा राजगुरु चौक , मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ जून २०१९ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार, आजिविका व नोक - या यांवरील कर अधिनियम , १ ९ ७५ . 

क्रमांक व्यकर -२०१ ९ / प्र.क्र .८ / कराधान .३. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची अशी खात्री आली आहे की, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय , व्यापार , 
आजिविका व नोक - या यांवरील कर नियम , १९ ७५ मध्ये तात्काळ सुधारणा करण्याजोगी परिस्थितीनिर्माण झाली आहे आणि त्यामुळे महाराष्ट्र 
राज्य व्यवसाय, व्यापार , आजिविका व नोक - या यांवरील कर अधिनियम , ११७५ ( १९ ७५ चा महा . १६ ) च्या कलम २७ च्या पोट -कलम ( ३ ) च्या 
परंतुकानुसार सदर नियमांना पूर्व प्रसिद्धी देण्याची अट पाळण्याची गरज नाही ; 

म्हणून, आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम २७ च्या पोट - कलम (३ ) च्या परंतुकासह पोट- कलम (१) आणि (२ ) च्या शक्तींचा वापर करून 
तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या सर्व अधिकारांचा वापर करून, याद्वारे महाराष्ट्र शासन, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार , आजिविका व नोक - या 
यांवरील कर नियम, १९ ७५ मध्ये, खालील सुधारणा करीत आहे, म्हणजेच : 

१. या नियमांना महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोक - या यांवरील कर ( सुधारणा) नियम, २०१९ असे संबोधण्यात येईल . 
२. महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार , आजिविका व नोक - या यांवरील कर नियम , १९ ७५ ( यापुढे “मुख्य नियम ” असे संबोधण्यात येईल ) 

च्या नियम ११ मध्ये, उप नियम ( ३ ) मध्ये , 


~ 


. 


( एक ) खंड ( अ ) मध्ये , “ रुपये ५०, ००० पेक्षा कमी होता ” या शब्द आणि अंका ऐवजी “ रुपये १,००,००० पेक्षा कमी होता ” हे 

शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत 


( दोन ) खंड ( क ) मध्ये “ रुपये ५० , ००० किंवा जास्त आहे ” या शब्द आणि अंका ऐवजी “ रुपये १,००,००० किंवा जास्त 

आहे " हे शब्द आणि अंक दाखल करण्यात येत आहेत . 


३. मुख्य नियमांच्या नियम २८ मध्ये, उप नियम ( १) मध्ये , 
( एक ) परंतुकामध्ये , “ प्रभावी असल्याचे मानण्यात येईल " या शब्दां ऐवजी “ प्रभावी असल्याचे मानण्यात येईल ;किंवा " हे शब्द 

दाखल करण्यात येत आहेत ; 


• 


भाग चार - ब - १७७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , जून ६, २०१ ९ / ज्येष्ठ १६, शके १ ९ ४१ 


( दोन ) परंतुकानंतर खालील खंड दाखल करण्यात येत आहे म्हणजेच : 
“ ( तीन ) नोटीशीची प्रत स्कॅन करून किंवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून तयार केलेली आणि डिजीटल स्वाक्षरी केलेली प्रत ई-मेल 

ने पाठविणे. " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज . वि . दिपटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब, जून ६, २०१९ / ज्येष्ठ १६, शके १९ ४१ 


३ 


FINANCE DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 6th June 2019 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA STATE TAX ON PROFESSIONS, TRADES, CALLINGS AND EMPLOYMENTS ACT, 1975 . 

No. PFT - 2019 /C.R.8 /Taxation - 3. — Whereas the Government of Maharashtra is satisfied that 
circumstances exist which render itnecessary to take immediate action further to amend the Maharashtra 
State Tax on Professions , Trades, Callings and Employments Rules, 1975 and to dispense with the 
condition of previous publication under the proviso to sub -section (3) of section 27 of the Maharashtra 
State Tax on Professions , Trades , Callings and Employments Act, 1975 (Mah . XVI of 1975 ). 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -sections ( 1) and (2 ) read with the proviso 
to sub - section ( 3) of section 27 of the Maharashtra State Tax on Professions , Trades, Callings and 
Employments Act, 1975 , and of all other powers enabling it in this behalf , the Government of Maharashtra 
hereby , makes the following rules further to amend the Maharashtra State Tax on Professions, Trades , 
Callings and Employments Rules , 1975, namely: 

1. These rules may be called the Maharashtra State Tax on Professions , Trades , Callings and 

Employments (Amendment) Rules , 2019 . 
2. In rule 11 of the Maharashtra State Tax on Professions , Trades , Callings and Employments 

Rules , 1975 (hereinafter referred to as “ the principal Rules” ), in sub - rule ( 3), 
(i) in clause ( a ), for the words and figures “ was less than Rs. 50,000” the words and figures 

was less than Rs. 1,00,000” shall be substituted ; 
( ii) in clause (c), for the words and figures “was Rs. 50,000 or more ” the words and figures 

" was Rs. 1,00,000 or more " shall be substituted . 
3. In rule 28 of the principal Rules , in sub -rule ( 1), 
(i) in the proviso , for the words “ addressee personally ", the words “ addressee personally ; 

or" shall be substituted ; 
( ii) after the proviso , the following clause shall be added , namely : 
" ( iii) by sending a scanned copy or electronically generated and digitally signed copy of 

the notice by e -mail.”. 


By order and in the name of the Governor ofMaharashtra , 


J. V. DIPTE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 21- A ,NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO 
KONDAJI BHOSALE . 


